सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ११ ] 


गुरुवार, दिनांक १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७, शके १९३७ 


[ किंमत : १८ रुपये ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक -अ , चार - अ, चार -ब व २४७ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २५० 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी २१ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २५० 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


____ २५८ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


Urban Development Department, 


Mantralaya,Mumbai 400 032 . 


Ambad MunicipalCouncil , (Dist. Jalna ) (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ” ) vide Ur 
ban Development Department s Notification No. TPS 
2913/ 1530/ CR- 279/ 2013 / UD- 30, dated 22nd July, 
2013 ( hereinafterreferred to as "thesaid Notification"), 
which appeared in the Official Gazette , Part 1- A , 
Aurangabad Divisional Supplement dated the 3rd 
March , 2014 on pages Nos . 1 to 5 ; 


NOTIFICATION 


Date - 24th September ,2015 


The Maharashtra Regional & Town Planning 
Act , 1966 


No. TPS - 2914/ 1530/ CR- 193 / 2014/ UD - 30: 
Whereas , in accordance with sub section ( 1 ) of sec 
tion 31 of the Maharashtra Regional and Town Plan 
ning Act, 1966 (Maharashtra Act No .XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ), theGovern 
mentofMaharashtra has sanctioned a part of the draft 
Development Plan for the area within the limits of the 


And whereas , theGovernmentpublished the pro 
posed modifications of substantialnature as the ex 
cluded parts of the said Development Plan (hereinafter 
referred to as “ the said Excluded Parts ” ) vide Urban 
Development Department s Notice No . TPS - 2913 / 
1530/ CR- 279( A)/ 2013/ UD-30, dated 22nd July , 
2013 (hereinafter referred to as “ the said Notice ” ) , 
published in the OfficialGazette , Part 1- A , Aurangabad 
Divisional Supplement, dated 3rd March, 2014 on 


औ . भाग १ - ११ 


२४७ 


२४८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
pages Nos .6 to 8 for inviting suggestions / objections Now , therefore , in exercise of the powers con 
from the general public under second proviso to sub ferred on it by the sub section ( 1 ) of section 31 of the 
section ( 1 ) of section 31 of the said Act.; 

said Act and all other powers enabling it in that behalf, 

and after consulting the Director of Town Planning, 
And whereas , in accordance with sub section 

Maharashtra State , the Government OfMaharashtra 
(2 ) of section 31 of the said Act ,the Government, vide 

hereby sanctions the draft Development Plan of the 
the said Notice , appointed the then Deputy Director of 

Ambad Municipal Council as regards the said Excluded 
Town Planning, Aurangabad Division , Aurangabad as 

Parts in terms of E .P . Nos. 1 to 7 ,as specified in the 
“ the Officer ” to hear the persons submitting objections 

Schedule ofModification annexed hereto , which shall 
or suggestions in respectof the proposed modifica 

be a part of the final DevelopmentPlan of the Ambad 
tions of substantial nature and to submit his report to 

Municipal Council as regards the said Excluded Parts . 
theGovernment (hereinafter referred to as “ the said 
Officer” ); 

The Final Development Plan in respect of the said 

Excluded Parts of the Ambad Municipal Council (viz . 
And whereas , the said Officer submitted his re 

E .P . Nos. 1 to 7 ) shall come into force after one month 
port to the Government vide hisMarathi letter No . 

from the date of publication of this notification in the 
qoftea . 1.3145 ( G . L. / Flui / 3EDIA / TEXİHTÀ / 1851, 

OfficialGazette . 
dated the 16th August, 2014 ; 

This Notification shall also be available on Gov 
And whereas , in accordance with sub section ( 3) 

ernmentweb site - www .maharashtra .gov.in 
of section 31 of the said Act, the Government of 
Maharashtra has taken into consideration the objec 

By order and in the name of Governor of 
tions and suggestions received and the report of the Maharashtra , 
said Officer ; 


( M . M . Patil ) 


Under Secretory to Government 


औरंगाबाद विभाग 


२४९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७ , शके १९३७ 

SCHEDULE 


SUBSTANTIAL MODIFICATIONS SANCTIONED BY THE GOVERNMENT UNDER SECTION 31 ( 1) OF THE 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966 . IN D . P. Ambad ( 2nd R ) 
[ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO . TPS - 2914 / 1530 /CR - 193 / 2014 / UD - 30 , 

DATED : 24th September 2015 .] 
Proposal as pe Proposal as per 

Modification of 
Excl 

Modification sanctioned by 
Development Development substantial nature the Govt , under section 31 
uded Plan published Plan submitted 

as proposed by the (1 ) of the M . R . & T. P . Act, 
under section to the Govt. for 

Govt, under section 
26 of the sanction under 
Part 

31 ( 1) of the M . R . & 
M . R . T. P . Act, section 30 of 

the M . R . & T. P . 


1. 


6 . 


2 . 
EP - 1 


1 . 


3 . 4 . 

5 . 
Site No - 39 Shop - Site No -39 Shop - Site No -39 is proposed to be “ Site No - 39 Shopping Center 
ping Center & Iping Center- 81 retained and proposed to be & Parking “ in S .No .- 9 is partly 

Parking S .No .- 9 redesignated as “Municipal deleted and included in Resi 
is partly deleted Market and Parking” dential Zone as shown on 
and included in 


2 . EP - 2 


Site No-69 Traf 
fic Island S .No. 


Site No - 69 Traffic Site No - 69 “ Traffic Island” in “ Site No - 69 Traffic Island" in 
Island in S . No .-82 S .No.-82 is prc >osed to be S .No.- 82 is retained as “Gar 
is to be deleted retained as “Garden ” includ - den ” and adjacent Residential 
and included in ing an additional adjacent Plot from sanctioned layoutof 

residential area of S . No .81 S .No.81 is included in Resi 
as shown on Plan 

dentialZone as shown on Plan 


3 . 


EP - 3 


Part Area 
S .No . - 164 


4 . EP - 4 


S. No.-25 (p ), 
33 (p ), 41 (p ), 
42 (p ), 43(p ), 
35 (p ) shown in 
Agri. Zone 


Part Area S .No. - Part Area in S . No . - 164 Part Area in S .No .- 164 shown 
1164 is shown as shown as Water Body is pro - as Water Body is deleted 81 

posed to be deleted & in 
Water Body 

cluded in Agri. Zone. 
S .No.-25 (p ), Area in S .NO .- 33 (p ), 41, Area in S .NO .- 33 (p ), 41 , 42 (p ), 
33 (p ), 41 (p ), 42 (p ), 25 and 43 (p ) is pro - 25 and 43 (p ) is deleted from 
42 (p ), 43(p ), posed to be deleted from Agricultural Zone & included in 
35 (p ) shown in Agricultural Zone & included ResidentialZone with condition 
Agri. Zone in Residential Zone as “ At the time of seeking devel 

opment permission , 15 % of the 
total area shall be kept as 
Amenity Space in additional to 
10 % open space . 


5 . EP -5 


24 Mt wide 
Ring Road . 


24 Mtwide Ring 
Road. 


| 24 Mt wide Ring Road is 24 Mtwide Ring Road be wid 
proposed to be widened as ened as 30 Mt. wide as shown 
30 Mt. wide as shown on on Plan 
Plan 


6 . EP -6 


S .No.6 
Residential 
Zone , S .No .5 
Water Body 
and Public 
SemiPublic 
Zone 


S .No .6 
Residential 
Zone, S .No.5 
Water Body 
and Public 
SemiPublic 
Zone 


12 . 0 Mt. wide D . P . Road is 12 .0 Mt. wide D . P . Road from 
proposed from Samsher 

Samsher Masjid to 
Masjid to Kabrastan as 

Kabrastan as shown on Plan . 
shown on Plan . 


२५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


7. 


EP -7 


ResidentialArea 
on west side of 
Existing Hospi 
tal near Bus 
Stand . 


Residential Area Residential Area on west 
on west side of side of Existing Hospital 
Existing Hospital near Bus Stand is pro 
near Bus Stand. posed to be reserved as 

" Site No. 80 - Shopping 
Center and Parking" 


Residential Area on west side 
of Existing Hospital near Bus 
Stand is reserved as “ Site 
No . 80- Shopping Center and 
Parking " as shown on Plan . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


( M . M . Patil ) 
Under Secretory to Government 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


संचिका क्र . २०१५/ दंडणीय / हद्दपार / सीआर - १५५ - १.) ज्या अर्थी, 
महाराष्ट्र शासन गृहनिर्माण (विशेष ) सचिवालय मंबई यांची अधिसूचना क्र . 
एस . बी - २ इएक्सटीएन - आरएन - ३९५९/ १८९४८ दिनांक १/ १०/ १९५९ अन्वये । 
उप विभागीय दंडाधिकारी कळंब यांना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ५६.५७ नुसार कार्यवाही करण्या बाबत अधिकार दिले आहेत . 


२ .) आणि त्या अर्थी, मा . पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र स्थागुश 
२०१५ / ३५६५ दिनांक , २५/ ८/ २०१५ अन्वये रणजित दिनकर खोसे 
रा . बागवान चौक कळंब ता . कळंब जि . उस्मानाबाद यास पोलीस निरिक्षक 
पोलीस स्टेशन कळंब यांनी कलम ५६ ( अ ) ( ब) अन्वये उस्मानाबाद , बीड 
लातूर , सोलापूर , या जिल्हयाचे हद्दीतून दोन वर्षासाठी हद्दपार करण्याचा 
प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सदर प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली. प्रस्तावित 
हद्दपार ईसमा विरुध्द पोलीस स्टेशनला खालील प्रमाणे गुन्हे नोंदी असल्याचे 
दिसून येते . 


अ . क्र . 


पोलीस स्टेशन 


गुन्हा क्रमांक 


कलम 


सद्यस्थिती 


कळंब 


गुरन . १४३/ २००८ 


कलम , ३७९ , ३४ भादंवी 


न्यायप्रविष्ठ 


कळंब 


गुरनं . ७९ / २००९ 


कलम , ३५४ , ५०९, ३४ भादंवी 


न्यायप्रविष्ठ 


कळंब 


गुरनं १३२ / २०१० 


कलम , ३२४ , ४५२ , ३२३ , ५०४ , ३४ भादवी 


न्यायप्रविष्ठ 


कळंब 


गुरनं . ०५/ २०१० 


कलम ३२३ , ३२४ , ५०४ , ५०६ , भादंवी 


न्यायप्रविष्ठ 


कळंब 


गुरनं . ७८ / २०१३ 


कलम १४३, १४७,१४८ ,१४९,३६७,३७७, ५४० ,५०६ . भादवी | 


न्यायप्रविष्ठ 


कळंब 


गुरनं . ७९ / २०१३ 


कलम ३५४ ( ड ), ३४ भादंवी ६७ ( १ ) ( ३) आयटीों . 


न्यायप्रविष्ठ 


कळंब 


गुरनं . ३२ / २०१४ 


कलम ३५४ ( अ), ३५४ ( ड) भादंवी 


न्यायप्रविष्ठ 


यांना सदरील गुन्हयाचे अनुषंगाने सविस्तर चौकशी करुन चौकशी अहवाल 
स्वयंस्पष्ट अभिप्रायसह या कार्यालयास पाठविणे बाबत कळविण्यात आहे . 


३ . प्रस्तावित हद्दपर इसमा विरुध्द उपरोक्त गुन्हयांची नोंदी असल्याचे 
पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन कळंब यांनी त्यांचे प्रस्तावीत कळविले आहे. 
सदर गुन्हयांची चौकशी करण्यासाठी या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक २०१५/ 
दंडणीय / सीआर -१५५ दिनांक, अन्वये उपविभागीय पोलीस अधिकारी कळंब 
यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. चौकशी अधिकारी 


४. चौकशी अधिकारी तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी उपरोक्त 
गुन्हयाची चौकशी करुन चौकशी अहवालात असे नमूद केले आहे की , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७, शके १९३७ 

२५१ 
प्रस्तावित हद्दपार ईसम स्वतःचे फायदेसाठी गैरकायदेशीर व . गैरमार्गाचा हद्दपार इसमाच्या वर्तनात काहीही सुधारणा झालेली नाही . करीता चौकशी 
अवलंबुन करुन स्वतःहा मारामारी करुन शरीराविरुध्दचे गुन्हे करणे , अधिकारी यांनी चौकशी करुन केलेली शिफारास पाहता तसेच प्रथम खबर 
स्त्रियांची छेडछाड करुन विनयभंगाचे गुन्हे करणे, त्यांचे वास्तव्याचेठिकाणी अहवालाचे अवलोकन केले असता. मी या निष्कर्षाप्रत आलो आहे की , 
व परीसरात दारु पिवून गडबड गोंधळ घालून दहशत निर्माण करतो . प्रस्तावित हद्दपार ईसम हा सराईत गुन्हेगार वृत्तीचा असून सवतःचे फायदेसाठी 
त्यामुळे त्याच्या या गुन्हेगारी वृत्तीस प्रतिबंध व आळा घालणे अत्यावश्यक । गैरकायदेशीर व गैरमार्गाचा अवलंब करुन स्वतः हा मारामारी करुन 
झाल्याचे उपलब्ध पुराव्यावरुन खात्री झाल्याबाबत कळविले आहे . त्यांचे शरीराविरुध्द गुन्हे करणे . स्त्रियांची छेडछाड करुन विनयभंगाची गुन्हे 
कृत्यास बळी पडलेले इसम व साक्षीदार किंवा इतर कोणीही त्यांचे दहशतीमुळे करणे , त्याचे वास्तव्याचे ठिकाण व परिसरात दारु पिवून गडबड गोंधळ 
व गुंडगीरीमुळं खुलेपणाने साक्ष देण्यास किंवा समोर येण्यास किंवा तक्रार घालून दहशत निर्माण करतो . त्याचे गैरकृत्यामुळे सदर भागातील लोकांचे 
देण्यास धजत नाहीत . त्यामुळे प्रस्तावित हद्दपार इसम हा यापुढेही असेच जिवीतास भय निर्माण झाले त्याच्या गैरवर्तणामुळे व दहशतीमुळे त्यांचे 
कृत्य करीत राहील्यास सर्वसामान्य जनतेच्या जिवीतास व शारिरीक प्रकृतीस विरुध्द उघडणे तक्रार नोंदविण्यास व साक्ष देण्यास कोणीही पुढे येत 
धोका निर्माण होऊ शकतो . त्यामुळे प्रस्तावीत हद्दपार ईसमास मुंबई पोलीस नाही . म्हणून भा .दं. वि . कलम बारा , सोळा व सतरा अन्वये प्रस्तावित 
अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ ( अ ) ( ब ) अन्वये उस्मानाबाद , बीड , लातूर । हद्दपार इसम हा शिक्षेस पात्र आहे. त्यामुळे चौकशी अधिकारी यांनी 
या जिल्हातून हद्दपारकरण्याची उपविभागीय पोलीस आधिकारी , कळंब नोंदविलेल्या निष्कर्षास मी सहमत आहे . 
यांनी शिफारस केलेली आहे . 

७. त्याअर्थी, आता मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ ( १ ) 
५ . चौकशी अधिकारी यांनी वरील प्रमाणे शिफारस केली असली तरी ( अ) ( ब) अन्वये मला विहीत केलेल्या शक्तिचा वापर करुन मी उपविभागीय 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५९ अन्वये प्रस्तावित हद्दपार दंडाधिकारी कळंब याद्वारे असे आदेश देतो की , रणजित दिनकर खोसे , 
ईसमास त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी संधी देण्याची तरतूद असल्याने या वय २५ वर्षे रा . बागवान चौक कळंब ता . कळंब जि . उस्मानाबाद यांस या 
कार्यालयाचे दिनांक १२/ १०/ २०१५ रोजी पोलीस निरिक्षक पोलीस स्टेशन आदेशाचे तारखेपासून दोन दिवसांचे आत उस्मानाबाद , सोलापूर , लातूर 
कळंब यांचे मार्फत नोटीस देवून अभिवेदन सादर करण्याची संधी दिली . या जिल्हयाच्या हद्दीमधून निघून जावे अथवा घालून दिले जाईल . त्या 
प्रस्तावित इसमास आपले बचावाचे पूर्ण संधी देत आहोत व आपणास तारखेपासून १२ महिने करिता हद्दीत उपविभागीय दंडाधिकारी , कळंब 
नोटीस संबंधी आपले स्पष्टीकरण अथवा लेखी अभिवेदन सादर करावयाचे अथवा गृह विभाग (विशेष ) महाराष्ट्र शासन यांचे लेखी परवानगी शिवाय 
असेल तर सादर करु शकता. आपणास आपले बचावासाठी जर कोणी प्रवेश करता कामा नये . 
साक्षीदार हजर करावयाचे असतील तर अशा साक्षीदाराला तपासणी 
करीता आमचे समक्ष हजर करु शकता तसेच आपले बचावाचे लेखी 

___ मी आणखी असेही आदेशित करतो की , हा आदेश अमंलात असे 
दस्तऐवज व साक्षी पुरावे हजर केल्यास ते सदरील हद्दपार प्रकरणाच्या 

पर्यंतच्या कालावधीत हद्यपार ईसम हा राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात राहील 
अभिलेखामध्ये सामील करण्यात येतील व त्याचा विचार करण्यांत येईल . 

तेंव्हा त्याने त्याचे पत्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक 
आपणास आपले अभिवेदन सादर करण्याकरीता वकीलासह सादर करावयाचे 

प्रत्येक एकदा सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका-यास 
असेल तर आपण तसेही करु शकता व हजर केलेल्या साक्षीदाराची 

आपल्या राहण्याचे ठिकाण कळविल . त्याच प्रमाणे मी असे ही आदेशीत 
तपासणीसुध्दा समक्ष वकीलाकडून करुन घेवू शकता याकरीता आपण 

करतो की , अशा कालावधीत हद्दपार व्यक्ति राज्यातुन बाहेर जाईल तेंव्हा 
दिनांक ३१/ ११/ २०१५ रोजी सकाळी ठीक १२.०० वाजता स्वतः अथवा 

ती राज्याबाहेर गेल्याचेदिंनाक पासून ( १० ) दिवसांचे आत आपल्या जाण्याचा 
विधिजा मार्फत माझे समक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर करावे. 

दिनांक डाकेने किंवा अन्य प्रकारे उक्त अधिका -यास लेखी कळविल आणि 
गैरहजर राहील्यास आपणास उपरोक्त गुन्हयाचे अनुशंगाने काहीही कथन 

जेव्हा राज्यात परत आला असेल व येईल तेव्हा त्याने राज्यात आल्याचा 
करावयाचे नाही असे गृहीत धरुन पुढील कार्यवाही अनुसरण्यात येईल 

दिनाका पासून ( १० ) दिवासाचे आत तो जेथे राहत असेल त्या ठिकाणाच्या 
अशा आशयाची नोटीस देऊन संधी दिली. दिनांक ३० / ११/ २०१५ रोजी 

सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका -यास आपल्या येण्याचा 
हजर होवून विधीज्ञामार्फत लेखी म्हणणे सादर केले व प्रकरण दिनांक , 

दिंनाक कळविल . 
३०/ ११/ २०१५ रोजी निकालासाठी राखून ठेवण्यात आले. 

आज दिनांक २१ / ०१/ २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी देण्यात येत 
६ . प्रस्तुत प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविलेल्या गुन्हयाचे 

आहे . 
अनुषंगाने कागदपत्राची तपासणी करुण तसेच प्रस्तावित हद्दपार ईसमास 

दुर्वाचनिय , 
बचावाची पुरेपूर संधी दिलेली आहे . या कार्यालयाकडून नोटीस मध्ये नमूद 

उप विभागीय दंडाधिकारी, कळंब 
केल्या प्रमाणे अनेकवेळा बाचावाचे साक्षीदार , कागदोपत्री पुरावे व लेखी 

कळंब , २१ जानेवारी , २०१६ . 
अभिवेदन सादर करण्याची पुरेपूर संधी देण्यात आली. त्यांने गुन्हा क्र . १ ते 
४ मध्ये न्यायालयाने निर्दोषमुक्त केलेल्या निकालाचे प्रती सादर केल्या 
आहेत. व गुन्हा क्र . ५ ते ७ हे न्यायप्रविष्ठ आहेत . तरी देखील प्रस्तावित 


यापा 


२५२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
३ 

२ .) आणि त्या अर्थी, मा . पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

स्थागुश २०१५ /१४१दिनांक , २४ / ७/ २०१५ अन्वये सुलेमान चाँदखाँ पठाण 

रा . शिराढोण ता . कळंब जि . उस्मानाबाद यास सहाय्यक पोलीस निरिक्षक 
संचिका क्र . २०१५/ दंडणीय / हद्दपार/ सीआर - १३९ . - १ .) ज्या अर्थी, 

पोलीस स्टेशन शिराढोण यांनी कलम ५६ ( अ ) ( ब) अन्वये उस्मानाबाद , 
महाराष्ट्र शासन गृहनिर्माण (विशेष ) सचिवालय मंबई यांची अधिसूचना क्र . 

बीड लातूर, सोलापूर , या जिल्हयाचे हद्दीतून दोन वर्षासाठी हद्दपार करण्याचा 
एस. बी - २ इएक्सटीएन - आरएन - ३९५९/ १८९४८ दिनांक १/ १०/ १९५९ अन्वये 

प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सदर प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली. प्रस्तावित 
उप विभागीय दंडाधिकारी कळंब यांना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 

हद्दपार ईसमा विरुध्द पोलीस स्टेशनला खालील प्रमाणे गुन्हे नोंदी असल्याचे 
कलम ५६,५७ नुसार कार्यवाही करण्या बाबत अधिकार दिले आहेत . 

दिसून येते . 


अ . क्र . 


पोलीस स्टेशन 


गुन्हा क्रमांक 


कलम 


सद्यस्थिती 


शिराढोण 


गुरन . ८०/ २०१० 


कलम , ३०२ , २०१ भादंवी 


न्यायप्रविष्ठ 


w 


शिराढोण 


गुरनं . ५९ / २०१० 


कलम , ८५( १) म . प्रो . का . 


न्यायप्रविष्ठ 


w 


शिराढोण 


गुरनं ११५ / २०१४ 


न्यायप्रविष्ठ 


कलम , ३५४, ३५४ अ भादवी सह क ८ लै आत्याचारा | 
पासून बालकाचे संरक्षण का . २०१२ सह क . ३( १ ) ( w ) 
अजाज , अप्रक 


शिराढोण 


गुरनं . २७८/ २०११ 


कलम ३२३ , ५०४, ५०६, भादंवी 


न्यायप्रविष्ठ 


शिराढोण 


गुरनं . २७९/ २०११ 


कलम ३२३ , ५०४ , ५०६ भादंवी 


न्यायप्रविष्ठ 


शिराढोण 


गुरनं . १६०/ २०१३ 


कलम ३२३ , ५०४ , ५०६ भादवी 


न्यायप्रविष्ठ 


शिराढोण 


गुरनं . १८० / २०१३ 


कलम ५०४ भादंवी 


न्यायप्रविष्ठ 


शिराढोण 


चॅ. रि .नं . ०५/ २०१२ कलम ११० ई . ग . सी . आर. पी . सी . 


१३ / ०२ / २०१५ 


शिराढोण 


चॅ.रि.नं . १४/ २०१२ कलम ११० ई. ग . सी . आर. पी . सी . 


२३/ ०८ / २०१२ 


शिराढोण 


चॅ. रि .नं . ०४/ २०१२ कलम ११० ई . ग . सी . आर. पी . सी . 


२०/०६/ २०१३ 


शिराढोण 


चॅ. रि . नं . ०८ / २०१२ कलम ११० ई . ग . सी . आर. पी . सी . 


२९ / ०१ / २०१५ 


शिराढोण 


रि .नं . १७/२०१२ कलम १४४ सी . आर. पी . सी . 


१३/ ०९ / २०१५ 


शिराढोण 


चॅ. रि .नं . २८५/ २०१५ कलम ११० ई . ग . सी . आर. पी . सी . 


२०/ ११/ २०१४ 


३. प्रस्तावित हद्दपर इसमा विरुध्द उपरोक्त गुन्हयांची नोंदी असल्याचे 
पोलीस सहाय्यक निरीक्षक पोलीस स्टेशन शिरढोण यांनी त्यांचे प्रस्तावीत 
कळविले आहे . सदर गुन्हयांची चौकशी करण्यासाठी या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक २०१५ / दंडणीय /सीआर -१३९ दिनांक, अन्वये उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी कळंब यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 
चौकशी अधिकारी यांना सदरील गुन्हयाचे अनुषंगाने सविस्तर चौकशी करुन 
चौकशी अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायसह या कार्यालयास पाठविणे बाबत 
कळविण्यात आले. 


४ . चौकशी अधिकारी तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी उपरोक्त 
गुन्हयाची चौकशी करुन चौकशी अहवालात असे नमूद केले आहे की , 
प्रस्तावित हद्दपार ईसम स्वतःचे फायदेसाठी गैरकायदेशीर व . गैरमार्गाचा 
अवलंबन करुन स्वतःहा मारामारी करुन खुनाचा गंभीर गुन्हा करणे करुन 
शरीराविरुध्दचा जातीवाचक शिवीगाळ करुन विनयभंगाचा गुन्हा करणे , 
त्याचे वास्तव्याचे परीसरात दारु पिवून गडबड गोंधळ घालून दहशत 
निर्माण करतो. त्यामुळे नियोजीत हद्दपार इसमाचे कृत्य व हालचाली 
दुसऱ्याचेजिवीतास भय- धोका इजा उत्पन्न सरित आहे व पुढेही करण्याचा 
संभव आहे . त्यामुळे त्याच्या या गुन्हेगारी वृत्तीस प्रतिबंध व आळा घालणे 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७ , शके १९३७ 

२५३ 
अत्यावश्यक झाल्याचे उपलब्ध पुराव्यावरुन खात्री झाल्याबाबत कळविले नाही . म्हणून भा .दं .वि . कलम बारा , सोळा व सतरा अन्वये प्रस्तावित 
आहे . त्यांचे कृत्यास बळी पडलेले इसम व साक्षीदार किंवा इतर कोणीही हद्दपार इसम हा शिक्षेस पात्र आहे . त्यामुळे चौकशी अधिकारी यांनी 
त्यांचे दहशतीमुळे व गुंडगीरीमुळे खुलेपणाने साक्ष देण्यास किंवा समोर नोंदविलेल्या निष्कर्षास मी सहमत आहे . 
येण्यास किंवा तक्रार देण्यास धजत नाहीत . त्यामुळे प्रस्तावित हद्दपार इसम 

७ . त्याअर्थी, आता मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ ( १ ) 
हा यापुढेही असेच कृत्य करीत राहील्यास सर्वसामान्य जनतेच्या जिवीतास 

( अ ) ( ब ) अन्वये मला विहीत केलेल्या शक्तिचा वापर करुन मी उपविभागीय 
व शारिरीक प्रकृतीस धोका निर्माण होऊ शकतो . त्यामुळे प्रस्तावीत हद्दपार 

दंडाधिकारी कळंब याद्वारे असे आदेश देतो की , सुलेमान चाँदखाँ पठाण , 
ईसमास मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ ( अ ) ( ब ) अन्वये 

वय ३३ वर्षे रा . झोपडपटट्टी शिराढोण ता . कळंब जि . उस्मानाबाद यांस 
उस्मानाबाद , बीड , लातूर या जिल्हातून हद्दपारकरण्याची उपविभागीय 

या आदेशाचे तारखेपासून दोन दिवसांचे आत उस्मानाबाद , बीड, लातूर या 
पोलीस आधिकारी, कळंब यांनी शिफारस केलेली आहे . 

जिल्हयाच्या हद्दीमधून निघून जावे अथवा घालून दिले जाईल . त्या तारखेपासून 
५ . चौकशी अधिकारी यांनी वरील प्रमाणे शिफारस केली असली तरी __ १२ महिने करिता सदर हद्दीत उपविभागीय दंडाधिकारी , कळंब अथवा गृह 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५९ अन्वये प्रस्तावित हद्दपार विभाग (विशेष ) महाराष्ट्र शासन यांचे लेखी परवानगी शिवाय प्रवेश करता 
ईसमास त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी संधी देण्याची तरतूद असल्याने या कामा नये. 
कार्यालयाचेदिनांक २८ / ७/ २०१५ रोजी सहाय्यक पोलीस निरिक्षक पोलीस 

___ मी आणखी असेही आदेशित करतो की , हा आदेश अमंलात असे 
स्टेशन शिराढोण यांचे मार्फत नोटीस देवून अभिवेदन सादर करण्याची 

पर्यंतच्या कालावधीत हद्यपार ईसम हा राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात राहील 
संधी दिली. प्रस्तावित इसमास आपले बचावाचे पूर्ण संधी देत आहोत व 

तेंव्हा त्याने त्याचे पत्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक 
आपणास नोटीस संबंधी आपले स्पष्टीकरण अथवा लेखी अभिवादन सादर 

महिन्या एकदा सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका -यास 
करावयाचे असेल तर सादर करु शकता. आपणास आपले बचावासाठी 

आपल्या राहण्याचे ठिकाण कळविल . त्याच प्रमाणे मी असे ही आदेशीत 
जर कोणी साक्षीदार हजर करावयाचे असतील तर अशा साक्षीदाराला 

करतो की , अशा कालावधीत हद्दपार व्यक्ति राज्यातुन बाहेर जाईल तेंव्हा 
तपासणी करीता आमचे समक्ष हजर करु शकता तसेच आपले बचावाचे 

ती राज्याबाहेर गेल्याचे दिनाक पासून (१० ) दिवसांचे आत आपल्या 
लेखी दस्तऐवज व साक्षी पुरावे हजर केल्यास ते सदरील हद्दपार प्रकरणाच्या 

जाण्याचा दिंनाक डाकेने किंवा अन्य प्रकारे उक्त अधिका-यास लेखी 
अभिलेखामध्ये सामील करण्यांत येतील व त्याचा विचार करण्यांत येईल . 

कळविलं आणि जेव्हा राज्यात परत आला असेल व येईल तेव्हा त्याने 
आपणास आपले अभिवेदन सादर करण्याकरीता वकीलासह सादर करावयाचे 

राज्यात आल्याचा दिंनाका पासून ( १० ) दिवासाचे आत तो जेथे राहत 
असेल तर आपण तसेही करु शकता व हजर केलेल्या साक्षीदाराची 

असेल त्या ठिकाणाच्या सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका 
तपासणीसुध्दा समक्ष वकीलाकडून करुन घेवू शकता आपण दिनांक २८ / 

यास आपल्या येण्याचा दिंनाक कळविलं . 
०९ / २०१५ रोजी सकाळी ठीक १२.०० वाजता स्वतः अथवा विधिज्ञा मार्फत 
माझे समक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर करावे . गैरहजर राहील्यास आज दिनांक २१/ ०१/ २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी देण्यात येत 
आपणास उपरोक्त गुन्हयाचे अनुशंगाने काहीही कथन करावयाचे नाही 
असे गृहीत धरुन पुढील कार्यवाही अनुसरण्यात येईल अशा आशयाची 

दुर्वाचनिय , 
नोटीस देऊन संधी दिली . दिनांक १५ /१२/ २०१५ रोजी हजर होवून 

उप विभागीय दंडाधिकारी, कळंब 
विधीज्ञामार्फत लेखी म्हणणे सादर केले व प्रकरण दिनांक , १५/१२/ २०१५ 

बीड , २१ जानेवारी २०१३ . 
रोजी निकालासाठी राखून ठेवण्यात आले . 


आहे . 


६ . प्रस्तुत प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविलेल्या गुन्हयाचे 
अनुषंगाने कागदपत्राची तपासणी करुण तसेच प्रस्तावित हद्दपार ईसमास 
बचावाची पुरेपूर संधी दिलेली आहे . या कार्यालयाकडून नोटीस मध्ये नमूद 
केल्या प्रमाणे अनेकवेळा बाचावाचे साक्षीदार , कागदोपत्री पुरावे व लेखी 
अभिवेदन सादर करण्याची पुरेपूर संधी देण्यात आली. त्यांने गुन्हा क्र . १ ते 
७ मध्ये न्यायप्रविष्ठ आहेत व गुन्हा क्र . ८ ते १३ मध्ये प्रतिबंधक कार्यवाही 
केलेली दिसून येते . तरी देखील प्रस्तावित हद्दपार इसमाच्या वर्तनात 
काहीही सुधारणा झालेली नाही. तसेच सदर जाब देणार यांने बचावाचे 
कुठलेही सबळ पुरावे सादर केलेले नाहीत . करीता चौकशी अधिकारी यांनी 
चौकशी करुन केलेली शिफारास पाहता तसेच प्रथम खबर अहवालाचे 
अवलोकन केले असता . मी या निष्कर्षाप्रत आलो आहे की , प्रस्तावित 
हद्दपार ईसम हा सराईत गुन्हेगार वृत्तीचा असून सवतःचे फायदेसाठी 
गैरकायदेशीर व गैरमार्गाचा अवलंब करुन स्वतः हा मारामारी करुन 
शरीराविरुध्द गुन्हे करणे . स्त्रियांची छेडछाड करुन विनयभंगाची गुन्हे 
करणे , त्याचे वास्तव्याचे ठिकाण व परिसरात दारु पिवून गडबड गोंधळ 
घालून दहशत निर्माण करतो . त्याचे गैरकृत्यामुळे सदर भागातील लोकांचे 
जिवीतास भय निर्माण झाले त्याच्या गैरकृत्यामुळे व दहशतीमुळे त्यांचे 
विरुध्द उघडणे तक्रार नोंदविण्यास व साक्ष देण्यास कोणीही पुढे येत 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५. 
दिनांक २१/ ७/ २०१५ . 

२ ) श्री . एम . जे. जे . बेग , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची 
दिनांक १५/ २/ २०१६ व २०/ ०२/ २०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
___ क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ४२९ /२०१६ . :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . एम . जे. जे .बेग , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, लातूर यांची 
दिनांक १५/०२/ २०१६ व २०/ ०२/ २०१६ पर्यंतची ( ०६) दिवसाची अर्जित रजा 
रजेच्या मागे दिनांक १३ /०२/ २०१६ व १४/०२/ २०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा 
शनिवार व रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २१/ ०२/ २०१६ रोजी रविवार 


६ 


व 


. 


२५४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
निमित्त असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत तसेच त्यांना दिनांक 
१२/ ०२/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२/ ०२/ २०१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

पहा :- १ ) श्री . एम . एस . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - ४ , लातूर यांची 
देण्यात येत आहे . 

दि . १५/ ०२/ २०१६ ते २० / ०२/ २०१६ यांची पर्यंतची ( ०६) दिवसाची अर्जित 
श्री . एम . जे . जे . बेग , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
पदावर नेमण्यात येईल . 

२) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
___ श्री . एम . जे. जे.बेग , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 

आदेश 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ४३१/ २०१६ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

श्री . एम .एस . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्री . एम . जे . जे. बेग , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा लातूर यांची दिनांक १५/ ०२/ २०१६ व २० / ०२/ २०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १३/ ०२/ २०१६ व १४/ ०२/ २०१६ रोजी 
ठेवण्यात येईल . 

अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २१ / ०२/ २०१६ 
लातूर , २८ जानेवारी , २०१६ 

रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत 

तसेच त्यांना दिनांक १२/ ०२/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
व्ही . डी . डोंगरे , 

दिनांक २२/ ०२/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . एम . एस . कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५. 

श्री . एम . एस . कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिनांक २१/ ७/ २०१५ . 

जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
२) श्री . एल . एस . चव्हाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , लातूर 

तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
यांची दिनांक १५/ ०२/ २०१६ ते २० / ०२/ २०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित 
रजामंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

श्री . एम .एस . कुलकर्णी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा कार्यभार श्री . पी . के . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश -३ , व अतिरिक्त सत्र 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

न्यायाधीश , लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
आदेश 

लातूर , २८ जानेवारी , २०१६ 
क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ ४३०/ २०१६ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

व्ही . डी . डोंगरे , 
श्री . एल . एस . चव्हाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , लातूर यांची 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 
दिनांक १५/ ०२/ २०१६ व २०/ ०२/ २०१६ पर्यंतची (०६ ) दिवसाची अर्जित रजा 
रजेच्या मागे दिनांक १३/०२/२०१६ व १४/ ०२/ २०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा 
शनिवार व रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २१/ ०२/ २०१६ रोजी रविवार 

BY DISTRICT & SEESIONS JUDGE 
निमित्त असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत तसेच त्यांना 
दिनांक १२/ ०२ / २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 

OFFICE ORDER 
२२/ ०२/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 

( NO - B2/ 06 OF 2016 ) 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ श्री . एल . एस . चव्हाण , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे READ :- Application dated 25 /01 /2016 Submitted 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

by Smt. R . S . Adkine, Civil Judge , (J .D .) & JMFC , 
___ श्री . एल. एस . चव्हाण , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती Badnapur for grant of earned leave and order passed 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात on it. 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

No./ Estt ./ 287 / of 2016 . :- The Principal District & 

Sessions Judge , Jalnais pleased to grant earned leave 
श्री . एल . एस . चव्हाण , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 

for (03) days w. e.f. 28 /01/ 2016 to 30 / 01 / 2016 with 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/७/२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 

benefit of availment of suffixing holiday falling on 31 / 
ठेवण्यात येईल . 

01 /2016 with permission to leave the headquarter after 
लातूर , २८ जानेवारी , २०१६ 

office hourse of 27 /01/2016 tillbefore office hours of 
व्ही . डी . डोंगरे , 01/ 02 /2016 to Smt. R. S. Adkine, Civil Judge, (J . D . ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . & JMFC , Badnapur. 


| न्यायात 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७, शके १९३७ । २५५ 

On return from the said leave Smt. R . S . Adkine , is In his absence the charge of his Court is kept with 
reposted as Civil Judge , (J. D .) & JMFC , Badnapur. Smt. J. M . Pardeshi, 4th Jt. Civil Judge (SD ) Jalna in 

addition to her own duties. 
No locum tenens is necessary , 

Note has been taken in the Service Book of the 
Certified undernote 2 below M . C .S (Pay ) Rule 39 

concerned . 
that Smt. R . S .Adkine, would have continued to 
officiate as CivilJudge, (J . D .) & JMFC , Badnapur had 

Jalna , 27th January 2016 . 
she not proceed on leave for the above period . 

Smt. S . S . Kosamkar, 

Principal District & Sessions 
In her absence the charge of her Court w . e. f. 

Judge , Jalna. 
28/01/ 2016 to 30 /01/ 2016 is kept with Smt. J. S . 
Bhatia , Jt. Civil Judge ( J. D .) & J. M . F . C . Jalna and 
charge for dated 31 /01/ 2016 is kept with 
Shri V . D . Bade , 4th Jt. Civil Judge (J .D .) & J .M . F .C . 

जिल्हा उपनिबंधक , यांजकडून 
Jalna in Addition to their own duties . 

अधिसुचना 
Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 

क्र . २५४ जिऊनि / प्रशासन -१/ नि .हातपंप/ संस्था /नोंदणी/ २०१६ :- जिल्हा 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत 
Jalna , 27th December, 2016 . 

कि , हातपंप दुरुस्ती सुशिक्षीत बेरोजगार सहकारी संस्था म . बीड तालुका 
Smt. S .S . Kosamkar , 

जिल्हा बीड जिल्हा बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
Principal District & Sessions 

१९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
Judge , Jalna . 

उक्त अधिनियमांचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती 

संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था आहे . 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

बीड , २२ जानेवारी , २०१६ . 
OFFICE ORDER 

ओ . एल . घोलकर , 
( NO - B2/ 07 OF 2016) 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड . 


READ :- Application dated 21/01/2015 Submitted 
by Shri S . K . Mungilwar, 3rd Jt. Civil Judge , (SD ) 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it . 


१० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


संदर्भ :- १ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई पत्र क्रमांक एक्स - ०२०२/ २००१ . 
दिनांक १८ / १२/ २००० . 


No./ Estt ./ 292/ of 2016. :-- ThePrincipalDistrict & 
Sessions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave 
for ( 03 ) days w. e.f. 28/ 01/ 2016 to 30 /01/ 2016 with 
benefit of availment of suffixing holidays falling on 
31/01/ 2016 with Permission to leave the headquarter 
after office hours of 27 /01/ 2016 till before office hours 
of 01/02/ 2016 to Shri S . K . Mungilwar, 3rd Jt. Civil 
Judge, (SD ) Jalna . 


२. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई पत्र क्रमांक एक्स ( जीईएन ) - ०२०२/ 
२०१६ / ०६ , दिनांक ०४ जानेवारी , २०१६ . 


सुट्टयांची यादी सन २०१६ 


On return from the said leave Shri S .K .Mungilwar, 
reposted as 3rd Jt.Civil Judge , (SD ) Jalna . 


No locum tenens is necessary . 


क्रमांक / आस्था/ ८६/ २०१६ - दिवाणी नियम पुस्तिका १९८६ भाग १ 
च्या प्रकरण ३६, परिच्छेद ६९९ आणि ७०२ अन्वेय प्रदान करण्यांत आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन आणि मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्र . 
एक्स - ०२०२/ २००१ दिनांक १८/ १२/ २००० अन्वयेनिर्देशित केल्याप्रमाणे , 
मी , श्रीमती मु . श्री . जवळकर , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , परभणी 
सन २०१६ या वर्षाकरिता न्यायिक जिल्हा परभणी व दुय्यम न्यायालयांकरिता 
निम्नलिखीत सुट्या जाहीर करीत आहे . 


Certified under note 2 below M .C .S (Pay ) Rule 39 
that Shri S . K .Mungilwar, would have continued to 
officiate as 3rd Jt. Civil Judge , ( SD ) Jalna had he not 
proceed on leave for the above period . 


२५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


अ . क्र . 


सुट्टीचे नांव 


दिनांक आणि महिना 


वार 


मंगळवार 


मंगळवार 


3 ) 


शुक्रवार 


प्रजासत्ताक दिन 
उर्स -दर्गा- शरिफ ( स्थानिक ) 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 
होळी ( दुसरा दिवस ) 
गुड फ्रायडे 
गुढीपाडवा 


गुरुवार 


शुक्रवार 


शुक्रवार 


डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 


गुरुवार 


८ ) 


शुक्रवार 
शनिवार 


१० ) 


राम नवमी 
बुध्दपौर्णिमा 
रमझान ईद 
स्वातंत्र्य दिन 
पोळा ( स्थानिक ) 


बुधवार 
सोमवार 


११) 


१२) 


गुरुवार 


२६ जानेवारी , २०१६ 
२ फेब्रुवारी , २०१६ 
१९ फेब्रुवारी , २०१६ 
२४ मार्च, २०१६ 
२५ मार्च, २०१६ 
८ एप्रिल , २०१६ 
१४ एप्रिल , २०१६ 
१५ एप्रिल , २०१६ 
२१ मे , २०१६ 
०६ जुलै , २०१६ 
१५ ऑगस्ट , २०१६ 
१ सप्टेंबर , २०१६ 
५ सप्टेंबर , २०१६ 
९ सप्टेंबर , २०१६ 
१३ सप्टेंबर , २०१६ 
१५ सप्टेंबर , २०१६ 
१७ सप्टेंबर , २०१६ 
११ ऑक्टोबर , २०१६ 
१२ ऑक्टोबर , २०१६ 
२८ ऑक्टोबर , २०१६ 
२९ ऑक्टोबर , २०१६ 
३१ ऑक्टोबर , २०१६ 
१ नोव्हेंबर , २०१६ 
१२ डिसेंबर , २०१६ 


सोमवार 


१३ ) 
१४ ) 


गणेश चतुर्थी 
ज्येष्टगौरी पुजन ( महालक्ष्मी ) ( स्थानिक ) 
बकरी ईद 
अनंत चतुर्दशी 
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन 


शुक्रवार 
मंगळवार 


१६ ) 


गुरुवार 
शनिवार 


१७ ) 


१८ ) 


दसरा 


मंगळवार 


१९ ) 


। 


बुधवार 


२० ) 


। 


२१ ) 


मोहरम ( ताजिया ) 
दिपावली ( अतिरिक्त स्थानिक ) 
दिपावली ( अतिरिक्त उच्च न्यायालय ) 
दिपावली (बलिप्रतिपदा ) 
दिवाळी (भाऊबीज ) 
ईद- ए-मिलाद 


शुक्रवार 
शनिवार 
सोमवार 


२२ ) 


२३ ) 


मंगळवार 


२४ ) 


सोमवार 


टिप :- निम्नलिखीत सण रविवार या सुट्टीच्या दिवशी येत असल्याने या सणांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यांत आलेली नाही. 


अ . क्र . 


सुट्टीचे नांव 


दिनांक आणि महिना 


वार 


रविवार 


रविवार 


महाराष्ट्र दिन 
महात्मा गांधी जयंती 
दिवाळी अमावास्या ( लक्ष्मीपूजन ) 
खिसमस 


१ मे , २०१६ 
२ ऑक्टोबर , २०१६ 
३० ऑक्टोबर , २०१६ 

२५ डिसेंबर , २०१६ 
भाग -०२ 


रविवार 
रविवार 


उन्हाळी सुट्टी :- बुधवार दिनांक ०४ मे , २०१६ ते रविवार ०५ जुन , २०१६ 

[ Summer Vacation] ( दोन्ही दिवस धरुन ). 


हिवाळी सुट्टी :- सोमवार दिनांक २६ डिसेंबर , २०१६ ते शनिवार ३१ डिसेंबर , २०१६ 

[ Winter Vacation] ( दोन्ही दिवस धरुन) . 


न 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७ , शके १९३७ 

२५७ 
टिप : 

उपाध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशील 
१ - परभणी जिल्हयातील सर्वदिवाणी व फौजदारी न्यायालये व त्यांची 
कार्यालये महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील . 

अ. क्र . नगरपरिषदेचे नाव निवडून आलेल्या शेरा 

उपाध्यक्षाचे नाव 
२ - रविवार व इतर सार्वजनिक सुट्या वगळून परभणी जिल्हयातील 
सर्वन्यायालये व त्यांची कार्यालये उनहाळी व हिवाळी सुट्टीत चालू राहतील . 
३ - मा . उच्च न्यायालय ( अपिल शाखा), मुंबई यांच्या निर्देशाप्रमाणे 

नगरपरिषद , शेख करीम 
उपरोक्त सुट्यामध्ये शेट्टी आयोग व मा . सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका 

शेख सादात 
क्र . १०२२ / ८९ ( सर्व भारतीय न्यायीक संघटना वि . भारत सरकार व इतर ) 

नांदेड , ०३ मार्च, २०१६ . 
मधील निर्देशाप्रमाणे सुट्यामध्ये फेरबदल नजीकच्या काळात होण्याची 
शक्यता आहे . 
परभणी, ४ जानेवारी , २०१६ . 

दुर्वाचनिय , 

जिल्हाधिकारी , नांदेड . 
दुर्वाचनिय , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश परभणी, 


मुदखेड 


१२ 


११ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

जाहिर प्रगटण 


जिल्हाधिकरी यांजकडून 

( नगरपरिषद प्रशासन ) 
वाचा :- १ . पीठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर 
यांचा अहवाल दिनांक २९ / ०२/ २०१६ . 

२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम ५१ - क ( ४ ) 

३ . महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्र . एमएमसी - 
११०१ / सी . आर - २३, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ . 

४. महाराष्ट्र शासन राजपत्र १ फेब्रुवारी २०१२ : माघ १२ , १९३३ भाग 
- १ पुरवणी औरंगाबाद . 

आदेश 
क्र . २०१६ / नपाप्र / का -१/ टे-७/ नपनि / प्र.क्र . ०४ :- ज्याअर्थी, नगरपरिषद 
मुदखेडच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या 
पदासाठी दिनांक २९ / ०२/ २०१६ रोजी पीठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय 
अधिकारी , भोकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत अध्यक्ष व 
उपाध्यक्षाची निवड झाल्याबाबतचा अहवाल उक्त वाचा क्र . १ अन्वये सादर 
केला आहे . 
___ त्याअर्थी, मी सुरेश काकाणी, जिल्हाधीकारी, नांदेड , उक्त वाचा क्र . २ 
अन्वये व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे उक्त वाचा क्र . ३ चे आदेशद्वारे 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार याद्वारे असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद , 
मुदखेड येथे दिनांक २९ /०२/ २०१६ रोजी आयोजीत विशेष सभेत घेण्यात 
आलेल्या निवडणूकीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवार नगरपरिषदेच्या 
अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवडून आले आहेत . 


जा .क्र .92 /संकीर्ण/ इनाम /सिआर / 38 :- सर्व जनता मी . वाळुज ता . 
गंगापूर जि . औरंगाबाद यांना या जाहिर प्रगटनाद्वारे कळविण्यात येते की , 
श्री . शेख महमद शे . इमाम रा. वाळुज ता . गंगापूर जि . औरंगाबाद हे मौजे 
वाळुज येथील गट क्र . 126 क्षेत्र 10 .00 हे 47 आर व गट क्र . 342 क्षेत्र 
12 हे . 22 . 00 आर मौजे वाळुज येथील दर्गा व मस्जिदचे 
सेवा प्रीत्यार्थ धारण करीत होते ते दिनांक 
31 /08/ 1991 रोजी औरंगाबाद येथे मृत्यु पावले त्यांचे मृत्युनंतर त्यांचा 
मुलगा श्री शे अब्दुल समद पिता शे . महंमद हे या कार्यालयास वारसाचे 
कार्यवाही करीता रुजु झाले आहेत . मा .उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी 
दिनांक 16/7 / 2014 रोजी गट नं . 341 क्षेत्र 17 एकर 10 गुंठे इनाम 
जमीन मंजुर झाली आहे. त्यामुळे शेख अब्दुल समद पिता शेख महंमद 
यांनी AMENDMENT दाखल केले आहे दिनांक 16/11/ 2015 
रोजी या वारसाचे कार्यवाहीत ज्या कोणाचे हितसंबंध असतील त्यांनी हे 
जाहिर प्रगटण महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून 
सहा आठवाडयाच्या आत संबंधित कागदपत्रासह लेखी आक्षेप या कार्यालयात 
दाखल करावेत .मुदतीत आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराच्या नावे वारसाचे 
कार्यवाहीची मंजुरी केली जाईल याची सर्व जनतेने नोंद घ्यावी . 


ठिकाण : वैजापुर 
दिनांक :18 /02 / 2016 


अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशील 


अ. क्र . नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या | जातीचा प्रवर्ग 
नगरध्यक्षाचे नाव 


( लक्ष्मीकांत साताळकर) 
उपविभागीय अधिकारी, वैजापुर 


२ 


१ 


। 


नगरपरिषद , 
मुदखेड 


राठी अर्चना 
शंकरलाल 


सर्वसाधारण 
( महिला) 


२५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


त्याअर्थी मी , डॉ .प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी 


उस्मानाबाद मला प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्र पंचायत समित्या 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


(निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे ) नियम १९६२ मधील 


नियम ६० अन्वये व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 


क्र . २०१५/ सा .प्र./ जि .प.पं .स .नि | कावी - २२७ - समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ५७ (३) (१) नुसार 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण निवडणूक व पंचायत समित्यांकरिता निवडुन आलेल्या उमेदवारांची 
घेणे) नियम , १९६२ मधील नियम ५९ अन्वये खालील __ नावे प्रसिध्द करण्या संबंधीचे मा . राज्य निवडणुक आयुक्तांचे 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा अधिकार राज्य निवडणुक क्रमांक - एसइसी - १०९६/सीआर 


पंचायत समितीच्या १०२ मुळज व १०४ तलमोड गणांकरिता 


३४ /९६/पीआर दि - १९ /११ / १९९६ अन्वये जिल्ह्यातील उमरगा 


घेतलेल्या निवडणूकीमध्ये निवडुन आलेल्या उमेदवारांचा निकाल 


पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणात निवडून आलेल्या 


संबंधित निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी नमुना ११ मध्ये 


उमेदवारांची यादी त्यांचे कायम वास्तव्याचे पत्यासह राजपत्रात 


जाहिर केला आहे . 


प्रसिध्द करील आहेत . 
परिशिष्ट 


पत्ता 


पं . स . 
चे नाव 


| 


निर्वाचक निर्वाचक | आरक्षण | निवडून आलेल्या स्त्री पुरुष | पक्ष 
गणाचा | गणांचे नाव 

सदस्यांचे नाव 
क्रमांक 

मुळज 
१०२ 

भारतीय 
ना .म.प्र. स्त्री श्रीमती.मुळजकर | स्त्री 

जनता 
वृषाली शरद 

पार्टी 


उमरगा 


रा .मुळज 
ता . उमरगा 


उमरगा 


१०४ 


तालमोड अ. जाती. स्त्री | श्रीमती . सुर्यवंशी | स्त्री 

मिनाबाई 
हरिभाऊ 


भारतीय 
राष्ट्रीय 
काँग्रेस 


रा .कुन्हाळी 
ता . उमरगा 


ठिकाणः उस्मानाबाद दि : 


०१/ २०१६ 


( डॉ . प्रशांत नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ८ ] 


गुरूवार , दिनांक १७ मार्च २०१६ : फाल्गुन २७ , शके १९३७ 


[किंमत २ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा,/ नगरपालिका व पंचायत समित्या , ग्रामपंयायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप :- प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


Maharashtra Regional & Town Planning 

Act 1966 


Declaration of intention to prepare development plan of Ashti 
(Revised) 


अध्यक्ष नगर पंचायत आष्टी यांचेकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९९६ 

जाहिर प्रगटन 
आष्टी शहराची विकास योजना शासन अधिसुचना क्र . टीपीएस 
३३८४/ ७३७/सिआर/ ७५/ ४०६/ दि .३१/ ०३ / १९८४ अन्वये मंजूर असून ती 
दि .१५/ ०६/ १९८४ पासुन अंमलात आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम १९६६ चे कलम - ३८ अन्वये मंजूर विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या तारेखपासुन २० वर्षाच्या कालावधीनंतर ती विकास योजना 
सुधारीत करणे आवश्यक आहे . मंजूर विकास योजनेतील नगर पंचायत 
आष्टीच्या क्षेत्रासाठी सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा या 
नगरचांयतीचे ठराव क्र . १९ दिनांक १८ / ०२ / २०१६ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २३ ( १ ) सहीत कलम ३८ 
अन्वये जाहीर केलेला आहे . 
__ विकास योजनेत समाविष्ट केलेले क्षेत्र नकाशावर दर्शवून असा 
नकाशा नगरचांयत कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्यास दिवशी ठेवण्यात 
आलेला आहे. 

जर कोणास त्याबद्दल सुचना व हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी 
सुचना महाष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ६० 
( साठ ) दिवसाच्या आत नगर पंचायतीकडे लेखी स्वरुपात द्याव्यात . 
ठिकाण : आष्टी 
दिनांक : ०२ /०३/ २०१६ 

नगर अध्यक्ष 
नगरपंचायत आष्टी 


The development plan of Ashti has been sanctioned 
vide Govt. Notification No . TPS - 3384/ 737/CR- 75/ 406/ Date - 
31/ 03 /1984 & has came into force since Date 15 /06/1984. As 
per the provisions of the section 38 of the said act the Plan 
ning Authority has to revise the Development plan after 20 
years from the date of which is a Development Plan has been 
come into operation . 

Now the Nagar Panchayat Ashti under its resolution 
No. 19 Dated 18 /02 /2016 here by declare its intention to pre 
pare The Development Plan of Ashti Nagar Panchayat under 
section 38 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act 
1966. 

The copy of plan showing area included in the De 
velopment Plan shall remain open for information for public at 
the office of Nagar Panchayat Ashti during office hours. 

Any suggesstions which may be received by the 
Local Authority from the public in the respect of the plan 
within a period of 60 (sixty) days fromthe date of publication 
of declaration in the fficial Gazette shall be consider by the 
undersigned while preparing the Development Plan of Ashti 
( Revised ). 
Ashti , 2 March, 2016. 

President 
Nagar Panchayat Ashti. 


औ . भाग- १ अ - ८ 


२१ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


